चेंबूर जि. मुंबई उपनगर येथे अनुसूचित जाती व 
नवबौध्दांच्या मुलामुलींसाठी शासकीय उच्चस्तर 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यासाठी 
अभ्यासक्रमास व त्यासाठी आवश्‍यक खर्चास मान्यता 
देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
Ped, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन पुरकपत्र क्रमांक : आयटीआय- २०२२/प्र.क्र.३४/व्यशि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ जानेवारी, २०२४ 


वाचा =: १. कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग शासन पुरकपत्र क्रमांक : 
आयटीआय- २०२२/प्र.क्र.३४/व्यशि-३ दिनांक २१.११.२०२३ 
२. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे क्र. 
७/सीटीएस/एससीपी चेंबुर/२०२३/९१५ दि. २२.११.२०२३ 


शासन पुरकपत्र: 
चेंबूर जि. मुंबई उपनगर येथे अनुसूचित जाती व नवबौध्दांच्या मुलामुलींसाठी शासकीय उच्चस्तर 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यासाठी अभ्यासक्रमास व त्यासाठी आवश्यक खर्चास दिनांक 
२१.११.२०२३रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
२. चेंबूर जि. मुंबई उपनगर येथे अनुसूचित जाती व नवबौध्दांच्या मुलांमुलींकरीता उच्चस्तर औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थेकरीता आवर्ती व अनावर्ती खर्च भागविण्यासाठी अतिरिक्‍त लेखाशिर्षाचा समावेश 
करण्याबाबत संचालनालयाने संदर्भ क्र. २ अन्वये मागणी केली आहे. 
३. चेंबूर जि. मुंबई उपनगर येथे अनुसूचित जाती व नवबौध्दांच्या मुलांमुलींकरीता उच्चस्तर औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थेकरीता आवर्ती व अनावर्ती खर्च भागविण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या मागणी क्र. एन- 
३, (०१)(०४) अनुसूचित जातीतील मुले व मुली यांच्याकरिता विभागीय स्तरावर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था 
सुरु करणे (अ.जा.उ.यो.) (कार्यक्रम) २२२५४१०४ या लेखाशिर्षाचा व सदर लेखाशिर्षातर्गत उद्दिष्टे ०१ वेतन, 
०६ दूरध्वनी,वीज व पाणी शुल्क,१० कंत्राटी सेवा,११ देशांतर्गत प्रवास खर्च, १३ कार्यालयीन खर्च, १४ 
भाडेपट्टी व कर, २१ पुरवठा व सामग्री, २४ पेट्रोल, do व वंगण, २८ व्यावसायिक सेवा, ३४ 
शिष्यवृत्या/विद्यावेतने, ५० इतर खर्च, ५२ यंत्रसामग्री व साधनसामग्री चा समावेश करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र. ११/२०२३ व्दारे 
दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
कि सदर झासन पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०१०५१७०८४८०७०३ असा आहे. हा BATT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
AMEY ANIL 
GAWADE 


Digitally signed by AMEY ANIL GAWADE 
I: )VERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILLS EMPLOYMENT 
HIP AND INNOVATION DEPARTMENT, 
9bf6337ac 121 6dfff86804484eb90f4d35 12213f2618f3 


F62AG6FADEF79AFB18099A51B2767 


(अमेय गावडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत , 
१. मा. मंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः'आयटीआय-२०२२/प्र.क्र.३४/व्यशि-३ 


२. अपर मुख्य सचिव , कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक , 
मंत्रालय,मुंबई 

३.संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४. सहसंचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयामार्फत) 

५. संबंधित जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, ( व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 
६. निवड नस्ती. (व्यशि-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


